“सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०६/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/ 

शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 

२.शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/ 
शिक्षण-२, दि. १३.१०.२०२२ 

३.शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.०५/ 
शिक्षण-२, दि. १३.०३.२०२३ 

४.शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.०५/ 
शिक्षण-२, दि. २८.०३.२०२३ 

५.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे दि.१६.०७.२०२४ रोजी 
चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

विजाभज इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामलींना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 
शासन निर्णय, संदर्भ क्र.१ दिनांक ११.१०.२०१८ च्या तरतूदीनुसार सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाकरिता शासन 
निर्णय, संदर्भ क्र.२ दिनांक १३.१०.२०२२ अन्वये ५० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ करिता 
निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी पुणे विभागातील कु.अबोली संजय पोतदार या विद्यार्थीनिंची The University 
of Sydney, Australia या विद्यापीठात Master of Commerce Extension या 2 वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी निवड 
करण्यात आली आहे. 

कु.अबोली संजय पोतदार या विद्यार्थीनिस प्रथम वर्षातील प्रथम व द्वितीय सत्राकरिता शासनाचे ज्ञापन, 
संदर्भ H.3 दिनांक 93.03.2023 अन्वये रु.३०,००,०००/-व झासनाचे ज्ञापन, संदर्भ क्र.४ दिनांक २८.०३.२०२३ 
अन्वये रु.१५,०८,२७९/-अशी एकूण रु.४५,०८,२७९/- इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी कु.अबोली 
या विद्यार्थीनिस प्रादेशिक उपसंचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे यांचेमार्फत 
रु.४३,८०,५२१/- इतकी रक्कम शिष्यवृत्ती पोटी अदा करण्यात आली असून रु.१,२७,७५८/- इतकी तरतूद शिल्लक 
आहे. 

कु.अबोली संजय पोतदार या विद्यार्थीनिने परदेशातील शैक्षणिक कालावधीच्या द्वितीय वर्षातील प्रथम 
सत्राकरिता २७,६५,८०१/-इतकी शिष्यवृत्ती मिळणेबाबत मागणी केली आहे. संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय पुणे यांनी संदर्भ क्र.५ च्या पत्रान्वये प्रचलित शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार कु.अबोली यांना 
द्वितीय वर्षातील प्रथम सत्राच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकूण रुपये २७,६५,८०१/- (रुपये सत्तावीस लक्ष पासष्ठ हजार 
आठडी एक फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्याबाबत प्रस्तावित केळे आहे. यास्तव, सदर निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०६/शिक्षण-२ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 
पुणे विभागातील कु. अबोली संजय पोतदार या विद्यार्थीनिस परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी द्वितीय वर्षातील प्रथम 
सत्राकरिता उक्त योजनेतील तरतुदीनुसार एकूण रक्‍कम रुपये २७,६५,८०१/- (रुपये सत्तावीस लक्ष पासष्ठ 
हजार आठशे एक फक्त) खालील TRIAS तपशिलानुसार वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ. । विद्यार्थ्याचे | शौक्षणिक वर्ष चलन दर चलनाचा | शिक्षण निर्वाह एकूण भारतीय चलनात 
क्र. | नाव दिनांक प्रकारा | शुल्क भत्ता आवश्यक निधी 
०१.०७.२०२४ 
रष अबोळी । द्वितीय वर्षातील | 9 AUD= विदेशी | AUD-voyoo | द्वितीय वर्ष प्रथम सत्र |रु.२८,९३,५५९/- 
संजय । प्रथम सत्र माहे जाने- | ५५.५९७९ चलन -५०% 
पोतदार | २०२४ ते जून २०२४ | १ ॥89 USD-I9(900 
८३.३५६४ 
भारतीय | रु.२२,५१,७१५/-| रु.६,४१,८४४/- 
चलन 
यापूर्वीची शिल्लक तरतूद रक्‍कम रु.१,२७,७५८/- 
या पूर्वीची शिल्लक तरतूद रक्‍कम वजा करुन रु.२७,६५,८०१/- 
2. उपरोक्तप्रमाणे निधी वितरणासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना 


नियंत्रक अधिकारी व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी उपरोक्त 
प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनासाठी खर्च करावा. निधी खर्च झाल्यावर 
खर्चाचे विवरण (जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता शासनास सादर करण्याची 
जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 


a: उपरोक्‍त निधी सदर विद्यार्थ्यास वितरीत करत असताना विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या निधी मागणीचा 
प्रस्ताव तपासून, विद्यापिठाची कागदपत्र पडताडणी करुन, सदर निधी ज्या विद्यार्थ्याकरिता मंजूर करण्यात 
आलेला आहे त्याच विद्यार्थ्याकरिता खर्ची पडेल तसेच, परदेशी शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन निर्णय, संदर्भ क्र. १ 
दि. ११.१०.२०१८ व शासन शुद्धिपत्रक दि. २४.०१.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ मधील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन 
संबंधित विद्यार्थ्यांचे निधी मागणीचे प्रस्ताव तपासून निधी मंजूर करण्याबाबतची जबाबदारी संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 

४. सदर निधी खर्च करतांना वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त 


विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातीळल अटी व शा्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 


ष्‌. सदर खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (०२) (१८) विजाभज, इमाव व 
विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) (२२२५ एफ २१८)" या 
लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०६/शिक्षण-२ 


६. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०८३०१४५०४८१६३४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NIVEDITA LOKESH WARULE 
N | V F D | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3ef8c2c4c081462a26dea72c10274caaa77d92363242a 1bffo4 
54421d88652f3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
LO K F S H WA R U FF F serialNumber=8A41558A05225BDD429CBDFA69D2436A 1EA3BC5173 
099C377F9F8B13C78A9D57, cn=NIVEDITA LOKESH WARULE 
Date: 2024.08.30 14:51:51 +05'30" 
(नि. लो. वारुळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण सचालनालय, पुणे ‘ 


२. महालेखापाल, FERTS-9 (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयत), मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे. 
. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


